राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत प्रकल्प 
अंमलबजावणी आराखडा सन २०१९-२०, 
FMR Code ६.१.१.७ मधील मंजूर 
अनुदानातून Obstetric HDU-ICU करीता 
उपकरणे व संयंत्र यांची खरेदी करण्यासाठी 
एकूण २३ प्रकारच्या रु.१०३४.६८ लक्ष एवढया 
उपकरणांच्या खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.४०६/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २८ जून, २०२१. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.४०६/आरोग्य-७, 
दिनांक १८.०९.२०१९. 

२) अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व शालेय आरोग्य, 
पुणे यांचे पत्र क्र.राकुकका/माता आरोग्य कक्ष १०(बो/०७५७॥८ HDU-ICU/ खरेदी 
प्रस्तावाबाबत/न.क्र.|9०२/१७०३०-३२/२०२१, दिनांक १९.०१.२०२१. 

३) अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व शालेय आरोग्य, पुणे 
यांचे पत्र क्र.राकुकका/कक्ष-१० (ब)/0७5161८ HU ।0॥॥ १९-२०/न.क्र.५५७/२८२२७- 
२९/२०२१, दिनांक १०.०५.२०२१ व पत्र क्र.३४२७६-७८, दिनांक ०७.०६.२०२१. 

४) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांच्याकडील दिनांक ०९.०३.२०२१ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त दिनांक १८.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये RCH/ Equipment for 
Obstetric ICUs/ HDUs करीता प्रस्तावित असलेल्या २४ उपकरणे व संयंत्रे यांच्या खरेदीसाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 


०२. तथापि, सदर प्रशासकीय मान्यतेचा एक वर्षाचा कालावधी उलटून गेला असल्यामुळे राज्य 
खरेदी धोरणातील परिच्छेद क्र.२.१३ नुसार एक वर्षाच्या कालावधीनंतर प्रशासकीय मान्यतेचे 
नवीन आदेश काढणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे सदर प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.४०६/आरोग्य -७ 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, दिनांक १८.०९.२०१९ अन्वये दिलेल्या 
प्रशासकीय मान्यतेनुसार RCH/ Equipment for Obstetric ।७५॥5/ HDUs करीता प्रस्तावित 
उपकरणे व संयंत्रे यांच्या खरेदीची प्रक्रिया विविध स्तरावर कार्यान्वित आहे. सदर खरेदीसाठी 
अंदाजित रु. १०,९९,५९,६७६/- च्या निविदा प्रक्रियेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. खरेदीसाठी प्रस्तावित असलेल्या २३ उपकरणे व संयंत्रे यांचा तपशील व प्राप्त अनुदानाचा 
तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. :- 


विवरणपत्र 
Revised Approx. Revised र 
९-0 Name of Item's / Proposed | Rate as per Approx. eee 
N ° Particul Qty. GOI Rate Per i 
०. 600556 Guidelines Unit cea 
1 ICU Bed 110 100000 32520 07.00 
2 Maternity Cot 14 150000 150000 0 
3 Infusion Pump 111 35000 26488 a 
4 Syringe Pump 112 35000 27440 ae 
5 Foetal Doppler 54 4000 4000 30000 
USG Machine with 
‘= colour Doppler and 12 1000000 2600000 00 
Echo facility 
7 | CTG Machine 26 150000 | 150000 | 3700000 
Multipara Bedside 
EF Monitors (non- शि 0 100000 131000 1910000 
invasive) 
Ex Multipara Bedside 28 200000 153000 4284000 
Monitors (Invasive) 
10 Baby resuscitation 13 5000 5000 65000 
kit/cart 
Crash cart fully loaded 700000 
with BCLS medications 14 99900 Peo 
Defibrillator with TCP 
12 and AED (Automated 13 200000 150080 २10410 
external defibrillator) 
Wall mount suction & 
13 Foot operated suction 13 6000 333 ee 
machine 
Transport ventilator to 6440000 
iM shift the patient to ICU Mt १. १९0४ 
15 Non invasive ventilator 14 900000 357210 १0, 
16 | High end ventilator 16 1000000 1000000 
Movable shadow less 
17 spot lights with 28 180000 180000 200) 
adjustable arms 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.४०६/आरोग्य -७ 


Revised Approx. Revised ह 
ae Name of Item's / Proposed | Rate as per Approx. pests 
N भं Particular Qty. GOI Rate Per 4 
_ ny Guidelines Unit pun 
18 | Refrigerator 28 20000 20000 700) 
19 | Blood Warmers 28 115000 | 275000 | 7700000 
Intermittent 
20 compression device for 14 35000 35000 90000 
DVT prophylaxis 
21 Air Beds 28 3000 3000 Br000 
22 | ABG 13 | 350000 | 300000 | 3700000 
23 Neg ative Ionizer/Air 14 15000 15000 210000 
Purifier 
Total 109959676 
वित्तीय तरतुद 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत Equipment for Obstetric HDU ICU च्या खरेदीसाठी 


FMR Code ६.१.१.१.० अंतर्गत सन २०१८-१९ करीता रु.५७९.८५ लक्ष व सन २०१९-२० करीता 
रु.१०६३.४८ लक्ष याप्रमाणे दोन्ही वर्षाकरीता एकत्रित रु.१६४३.३३ लक्ष एवढे मंजूर अनुदान 


वचनबध्द ठेवलेले आहे. यामधून त्यावरील खर्च भागविण्यात येणार आहे. 


०२. 


सदरची प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शार्तींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे :- 


सदर यंत्रसामुग्री व उपकरणांची आवश्‍यकता / मागणी याची seen / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


सदरहू यंत्रसामुग्री व उपकरणांच्या सामुग्रीचे विनिर्देश़ गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची 
खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical 
specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या 
विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) हे 
कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक 
विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. 
प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.४०६/आरोग्य -७ 


8) 


4) 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 
Amazone, National Pharmacy Pricing Authority (NPPA) यांच्याकडील उपलब्ध 
असलेल्या न्युनत्तम दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर बाबींची 
खरेदी केली जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनत्तम दर 
विचारात घेऊन त्या दरांना अंदाजित दर म्हणून गृहित धरण्यात यावे व त्यानूसार 
निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना औषधी, औषधी साहित्य व उपकरणांच्या संदर्भात 
अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. 
सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा 
इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व ure विनिर्देशञ (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांचे पत्र दिनांक ३०.०६.२०२० अन्वये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत Equipment for 
Obstetric HDU ICU च्या खरेदीसाठी FMR Code ६.१.१.१.८ अंतर्गत सन २०१८-१९ करीता 
रु.५७९.८५ लक्ष व सन २०१९-२० करीता रु.१०६३.४८ लक्ष याप्रमाणे दोन्ही वर्षाकरीता 
वचनबध्द ठेवण्यात आलेल्या एकत्रित रु.१६४३.३३ लक्ष एवढया अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. सदरची खरेदी उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत राहून तसेच प्रशासकीय मंजुरीच्या 
विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe wah (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (cve 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.४०६/आरोग्य -७ 


१०)झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधीळ अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत. 
०३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची तसेच यासंदर्भात काही 
सेवा घ्यावयाची असल्यास ती नियमानुसार व आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, मुंबई व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, 
संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


०४. झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळा उपविभाग-दोन मधील 
अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत 
घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत 
त्यानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१४१७२५४३२५१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 


LAXMANRAO 
| A H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380 
V | J A Y K U J M A ¢78f11ce6607746c0b15e934fc8284, 


pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71D 


A717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955 
AAF5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30, 


cn=LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 


Date: 2021.06.28 16:46:31 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


Ee) 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचालक १ व २, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 


ee 2 52 


9८ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.४०६/आरोग्य -७ 


५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 

) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 


Oo 2 


S 


उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा sree चिकित्सक (FWB मार्फत) 
qo) ud जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
99) निवडनस्ती (आरोग्य-(७) 


(३ 


vo 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


